महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.१९७/शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०२४ 


विषय:- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, लेखाशिर्ष २२२५, ई७७७ या 
योजनेखाली मंजूर तरतूद वितरीत करण्याबाबत.... 


वाचा: १.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.3४/अर्थ-३, दिनांक ०१ ,एप्रिळ, २०२४ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक 02, जूले, २०२४ 


ज्ञापन :- 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लेखाशिर्ष २२२५ ई७७७, ३१ सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रू. २५० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली 
आहे. त्यापैकी रू. ८३००.०० लाख इतका निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. वित्त विभागाने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लेखाशिर्ष २२२५ ई ७७७, ३१ 
सहायक अनुदाने या उदिष्टाखाली एकूण रक्‍कम रू. ८३.०० कोटी (अक्षरी रक्‍कम रूपये त्र्याऐंशी कोटी फक्त) इतका 
निधी वितरित करण्यास व खर्च करण्यास या ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र.। लेखाशिर्षव उदिष्ट । सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वितरित करावयाची तरतूद 
अर्थसंकल्पीत तरतूद 
cal २ ३ ४ 
| लेखाशिर्ष २२२५ ई ७७७, २५०००.०० ८३००.०० 
३१ सहायक अनुदाने 


२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातीळ रकाना क्रमांक ४ मध्ये वितरीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी 
संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. सदरील निधी पूर्ण खर्च झाल्याबाबत नियंत्रक 
अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रासह पुढील निधी मागणीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 

३. उपरोक्त योजनेअंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक 
अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, 
वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व 
शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांची राहिल. 

४. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, 
२०२४ अन्वये विभागास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४९/२०२४/व्यय-१४. 
दि.१५.०७.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.१९७/शिक्षण-२ 


ष्‌. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक २०२४०८०२१८४०५४९२२२ असा आहे. असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA VISAYSINH (का rn sass 
DESHMUKH : 
(प्र. वि. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. महालेखापाल, १ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई नागपूर /, 
३. महालेखापाल १(लेखा परीक्षा) २/, महाराष्ट्र, मुंबईनागपूर/, 


. वित्त विभाग (3-312), मंत्रालय, मुंबई, 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, 

. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
द 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


१०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (२-शिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


